वाचा : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९६/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२३ 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक 
१८ मे, २०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२४१५/२०२२, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय: 


(DPC) 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९६/बांधकाम-४ 


तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी । कामाची | कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
ews DPC saat 
गडचिरोली | Gan ताव राष्ट्रीय मार्ग-353 ते नवजिवन रस्ता | 2.545 247.3 17.05 


090९-15 ते नवरगांव-कुथेगांव- 


चामोर्शी eet एता 8.666 652.5 45.67 
रावणपल्ली रस्ता 
DPC घुंडज्िवणी 
गडचिरोली K IK qu र्‌स्ता 
उडचिरोली | cay (09 धुंडेशिवणी देशपुर रस्ता | 2.860 325.6 21.7 
ee राष्ट्रीय माहामार्ग -390 (मुरुमगांव ) का 
च बॉउंड्री ‘ : 555.8 37.05 
औंधी सी.जी.ब्ळॉक बॉउंड्री रस्ता 
at DPC ae 
कोरची बह तर मसेली ते मयाळघाट रस्ता 10.670 897.4 59.86 
एटापल्ली DPC रामा -363 ते ताडपल्ली रस्ता 5.870 623.56 41.56 
मुलचेरा | GAD (II) 0३ विकासपल्ली ते वेगणुर रस्ता 2.960 319.4 21.39 
एकुण 7 कामे 39.600 | 3621.56 244.28 


सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JAA: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 


निश्चित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९६/बांधकाम-४ 


2. 


ii) 


iii) 


iv) 


v) 


vi) 


vii) 


viii) 


ix) 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुनःश्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wera हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाडशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातीळ गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी / आदिवासी /नक्षल प्रभावित क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि. मी. त्रिज्या क्षेत्रामध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतूद केलेबाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिकारी 
/अभियंत्याची राहील. 

सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील 


भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१ मोठी 
बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५९६/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७क.11१1149॥1119.४0०.11 या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१५१४५५२९२० असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


GM SF ०८ wha -o 
eiwvwwvreroevere se Pe OS DS 


aon 


१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 


) 
) 
) 
) 
) 
१७) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.01 10:02:55 +05'30' 


(प्रशांत वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 
नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा गडचिरोली. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


